विनंती बदली. 
सामान्य राज्य सेवा,गट-ब 
संवर्गातील अधिकारी. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- बदली-२०२०/प्र.क्र.२५१ /सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: :- ३०.०८.२०२१. 


शासन आदेडा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४ (४) व ४(५) अन्वये सामान्य राज्य सेवा,गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची पुढे दर्शविल्याप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना । बदलीचा | बदलीने करण्यात आलेली 
प्रकार पदस्थापना 
णो डा.सानाली तुकाराम गाढवे | ग्रामीण रुग्णालय, वाझी, | विनंती | ग्रामीण रुग्णालय महाड, 
दंतठाल्यचिकित्सक जि.उस्मानाबाद जिल्हा रायगड 
2 | डॉ.अमोल विजय नगरळे, ग्रामीण रुग्णालय नायगांव, विनंती । ग्रामीण रुग्णालय पेण, 
दंतशल्य चिकित्सक जि.नांदेड जिल्हा रायगड 
३ | डॉा.प्रितम कुमार माणकापुरे, | ग्रामीण रुग्णालय घोडेगांव) विनंती | ग्रामीण रुग्णालय खंडाळा, 
दंतशल्यचिकित्सक जि.पुणे जिल्हा सातारा 
४ | डा.वंद्रहोखर रा. शानगोडा, | उपजिल्हा रुग्णालय, | विनंती जिल्हा रुग्णालय, 
दंतशल्यचिकित्सक अहेरी, जि.गडचिरोली गडचिरोली 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर 
व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्त झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल, त्यांना रुजू करुन 
घेतलेल्या /कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्याने तात्काळ संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना सादर 
करावा व संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 
करण्याऱ्या सक्षम WHA जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, त्यांनी नवीन पदस्थापनेवर रूजू व्हावे. जे 
अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.२५१ /सेवा-१ 


राहतील, अशा अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधितांना करून देण्यात येत आहे. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 
हजर होणार नाहीत त्यांचे विरूध्द वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी, जेणेकरून अधिकारी नवीन 
पदस्थापनेवर त्वरीत हजर होतील. 


६. विनंतीने बदली झालेली असल्याने पदग्रहण अवधी/प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


सदर झासन Aa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१५४५३५९७१७ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


S O Nn c a k ke tal Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
jostalCode=400001, st=Maharashtra, 


p re mM a al a al d 35.4 20-248f3abd91 9bce9c4e6855Sabc7e467b 


111¢53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939baba 


Dnyaneshwar ice 
ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक-१/२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे, 
४. सहसंचालक आरोग्य सेवा (हि.ह.व.ज), पुणे, 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 
६. उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे, 
७. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालय, 
८. संबंधित उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे, 
९. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१०. संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
११. संबंधित जिल्हा aed चिकित्सक, 
१२. संबंधित र्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१४.संबधित ग्रामीण रुग्णालये, उप जिल्हा, जिल्हा रुग्णालये, 
१५.संबंधित अधिकारी, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत), 
१६.सार्वजनिक आरोग्य विभाग निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


